वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 
सन २०१९-२० करीता चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक: १८ मार्च, २०२०. 


संदर्भ - १) सामाजिक न्याय,सांस्कृतीक कार्य व क्रिडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय 

क्रमांकः- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दि ०७ जून, २००३. 

२) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि.३० जानेवारी, २०१८. 

3) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन 
परिपत्रक क्रमांक तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि.११ फेब्रुवारी, २०१९. 

४) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन परिपत्रक 
क्र.अर्थस-२०१९/प्र.क्र.१७०/अर्थसंकल्प, दि.०४ एप्रिळ,२०१९. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्यात भटक्या जमातीच्या अनेक जाती, जमाती अजूनही भटकंती करुन स्थलांतरीत 
स्वरुपाचे जीवन जगतात. लमाण, बंजारा, धनगर, पारधी sea अनेक समूहांचे तांडे / वस्त्या असून अशा 
तांड्यामध्ये या जाती /जमातीचे लोक अनेक वर्षापासून राहत असले तरी अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक 
सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कल असला तरी बहुसंख्य समाज गरीबीचे जीवन जगत 
आहे. त्यासाठी तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे याकरिता सुविधा 
उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. अनुसूचित जातीच्या वसाहतीत "दलित वस्ती सुधारणा योजना" सन १९७२ 
पासून राबविण्यात येत असून त्याच धर्तीवर राज्यातील भटक्या समाजाच्या सुधारणेसाठी तांडा / वस्ती सुधार 
योजना शासनाने सन २००३-०४ या वित्तीय वर्षापासून सुरु केली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
वाचा येथील क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 

सदर योजनेतील कामांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यातील वसंतराव नाईक 
तांडा/वस्ती सुधार योजनेतून हाती घ्यावयाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा 
अध्यक्ष वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर यांच्या दिनांक १८/०२/२०२० 
रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेल्या कामांच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या तांडा/वस्ती यांच्या सुधारणेसाठी 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिलेल्या १८२ कामांच्या रुपये 
७५५.३५ लक्ष (अक्षरी रूपये सात कोटी पंचावन्न लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सोबत जोडण्यात 
आलेल्या परिशिष्ट-अ मधील नमूद कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून सदर कामांकरीता सन 
२०१९-२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीमधून निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र. इमाव-२००३/ 
प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच शासनाने यासंबंधी वेळोवेळी दिलेले 
आदेश / परिपत्रकाप्रमाणे निधी खर्च करण्यात यावा. 
३. याद्वारे मंजूरी देण्यात आलेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही शासनाच्या किंवा 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून यापूर्वी मंजूर झाली 
नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


४. सोबत जोडलेल्या यादीतील (परिशिष्ट-अ) कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

५. सदर कामांकरिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात येत असल्याचे व 
काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर कामावरच मंजूर निधी खर्च झाला आहे किंवा कसे हे 
संचालक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, पुणे 
यांनी पहावे. 

६. याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा भंग होणार नाही 
तसेच कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

७. संबंधीत सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे 
या कामावर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाळ संचालक, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास सादर करतील. 

८. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावावतो या 
योजनेअंतर्गत प्राप्त अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

९. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, चंद्रपूर यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कामाबाबतचा 
अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

१०. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१९१५०७०२५१२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavit 
DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Bhaurao 
Raghunath Gavit — ३ दा 
(भा. र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१.महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर. 
३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
४. बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, नागपूर. 
६.सहायक आयुकत, समाज कल्याण, चंद्रपूर. 
७.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, चंद्रपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 

११. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. उप सचिव (का-१४११) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (व्यय-१५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय. 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. स्वीय सहायक, मा. मंत्री, बहुजन विमाप्र कल्याण विभाग. 

१७. स्वीय सहायक, मा. प्रधान सचिव, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय. 
१८. निवड नस्ती, विजाभज-१. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.५ ४/विजाभज-२ 
दिनांक- १६ मार्च, २०२० 
परिशिष्ट-अ 


वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील कामांची यादी 


अ.क्र. 


तालुका | ग्रामपंचायत | तांडा/वस्तीचे नाव | तांडा/वस्तं कामाचे स्वरुप काम 
ची किंमत 
लोकसंख्या (रुपये लक्ष) 


a | वाल्मीको ४१६ वाल्मिकी नगर येथे सिमे १०.०० 

कॉंक्रीट रोड - नामदेव दुमाने 

यांचे घरापासून ते आनंदराव 
मारभते 243 मी. 


hol साबलगांव सावलगांव ३५१ सावलगाव येथे गजानन १०.०० 
मांढरे ते मेन रोड पर्यंत 
सि.सी.नाली -200 मी. 


| हळदा वाल्मिकी ३०० वाक्‍्मिको नगर येथे ०४.०० 
सी.सी.रोड - वसंत गेडाम ते 
दिवाकर मेश्राम यांचे 
घरापर्यंत 70 मी. 


बाक्‍्मिको नगर येथे ०२.०० 
सी.सी.रोड - दिवाकर मेश्राम 
ते भाऊराव शेंडे यांचे 
घरापर्यंत 45 मी. 

वाक्‍्मिको नगर येथे ०२.०० 
सी.सी.रोड - दिवाकर मेश्राम 
ते सखाराम कामडी यांचे 
घरापर्यंत 42 मी. 


वाक्‍्मिको नगर येथे ०२.०० 
सी.सी.रोड -भाऊराव शेंडे ते 
देविदास कामडी यांचे 
घरापर्यंत 30 मी. 


“ बांद्रा वांद्रा १५६ बांद्रा येथे सोलर ड्युअल । ०७.०० 
पंप-टिकाराम जेैराम मेश्राम 
यांचा घरा जबळ 


णि पारडगांव पारडगांव ९२ पारडगाव येथे सो.सो.रोड ब | ०४.०० 

सी.सी.नाली दोन्ही बाजूस - 

नवलाजी मेश्राम ते चंदू 
मेश्राम 65 मी 


a आवळगाव आवळगांव ७६४ | आवळगाव येथे सी.सो.रोड- | ०५.०० 
दिवाकर उकरे ते पंढरी माधो 
बैरकर 138मी 
Baur ती तीची ee een te 


Maharashtra, O = Government Of Maharaghtra, 


G 1 OU = VJNT OBCS SBC Welfare Dept. 
avi t Date: 2020.03.19 15:09:56 +05'30" 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


आवळगाव येथे सी.स॑ 
लक्ष्मीबाई उकरे ते वसंत 
उकरे 64 मी 


03,00 


चौगान आव् 
बस्ती 


१२६ 


बादी वस्ती चौगान येथे 


सेवा भवन बांधकाम 


०४.०० 


बादी वस्ती चोगान येथे 
सी.सी.रोड-श्री दादाजी सहारे 
ते रमेश सहारे 50 मी 


०२.०० 


= बायगांव 


वायगांव 


ष्र 


वायगाव येथे समाज मं 


०४.०० 


ha 


शिवसागर 


७३ 


शिवसागर येथे GTA 
कुसुम सोनटक्के ते ईश्‍वर 
मांढरे 150 मी 


०४.०० 


20 


शि 


od 


Ro 


कुडेसावली येथे 
सी.सी.नाली- श्री जनाधर्ण 
मारोती मानकर ते गुलाब 
व्यॅकटी जराते 200 मी 


०४.०० 


श्र 


जुगनाळा 


एकलव्य 


५७ 


एकलव्य नगर येथे 
सी.सी.रोड-गोपिका 
पोबनकार ते मोहबल 
पोबनकार 


०२.०० 


एकलव्य नगर येथे 
सी.सी.बंदिस्त नाली-- 
गोपिका पोबनकार ते 

WALA पोबनकार 


०२.०० 


१०७ 


वाल्मिको नगर येथे समाज 
मंदिर सुकरू पोबनकार 
यांचा घराजवळ 


०४.०० 


वाल्मिको नगर येथे 
सी.सी.रोड-धनु पोबनकार ते 
नानाजी पोबनकार 70 मी 


०२.०० 


१२ 


वराबोडी Ae 


7 मेढ 


ष्र 


वराबोडी मेढा येथे बंदिस्त 
गटारे- मोजा जवराबोडी 
मेंढा येथील शीला श्रीराम 


बावणे ते बसस्टड 
चौकीपर्यंत 60 मी. 


०२.०० 


RTA मेंढा येथे बंदिस्त 
गटारे- शशिकला कुभरे 
यांचा घरापासून बसस्टड 
चौकोपर्यंत 55 मी. 


०२.०० 


आकापूर 


८० 


आकापूर येथे बंदिस्त गटारे- 
केशव वकेकार ते 
सार्वजनिक वीहीरीपर्यंत 70 
मी. 


Bhaurao 


Digital 
DN: 


Raghunath Gavit १: 


Date: 2020.03.19 15:10:17 +05'30" 


०२.०० 


ly signed by Bhaurao Raghunat! 
IN = Bhaurao Raghunath Gavit| 


4 Maharashtra, OU = VJNT OBCS SBC Welfare 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


आकापूर येथे बंदिस्त गटारे- 
वामन चंदनखेडे ते अरुण 
वबकेकार 60 मी. 


०२.०० 


RR 


We 


ष्र 


मुई येथे सी.सी.बंदिस्त नाली 
- श्री देवराव दिघुरे ते 
भिवाजी शेंडे 100 मी. 


०४.०० 


शड 


२२२ 


ंगलवाडी येथे सी.सी. 
नाली - कोंडवाडा ते देवराव 
मेश्राम 100 मी. 


०४.०० 


ंगलवाडी येथे सी.सी. 
नाली - उरकुडा मेश्राम ते 
देवाजी मेश्राम 150 मी. 


०६.०० 


१५ 


कमळगांव 


कमळगांब क्र.०१ 


७१ 


कळमगाव क्र.1सी.सी.रोड - 
संतोष मेश्राम ते बघुनाथ 
गोमा मेश्राम 65 मी. 


०४.०० 


१६ 


शि 


शि 


१९० 


पंढरी आत्राम ते विजय 
मेश्राम 50 मी 


03,00 


राजू आत्राम तेजगदीश 
आत्राम 70 मी 


०४.२० 


१७ 


श्ट्ड 


बरडकिन्ही येथे 
सी.सी.बंदिस्त नाली - 
नामदेव शेंडे ते डोमाजी शेंडे 
150 मी 


०७.५० 


शट 


शि 


शिश 


रुई येथे सी.सी.रोड मोरेश्वर 
डोंगरवबार ते पांडुरंग ठाकरे 
200 मी. 


20,00 


१९ 


रणमोचन 


रणमोचन 


१५६ 


रणमोचन येथे सी.सी.रोड - 
सोमाजी मेश्राम ते महादेव 
मंदिर 150 मी. 


०७.५० 


२० 


अहेरनवर गांव 


अहेरनवर गांव 


४२९ 


अहेरनवर गाव येथे 
सी.सी.बंदिस्त नाली - 
जि.प.शाळा ते परसराम 
जराते 175 मी 


०८..०० 


२१ 


शि 


_ 


RRY 


पुरबोडी येथे सी.सी.रोड 
बक्षी मेश्राम ते हातपंपापर्यंत 
शेंडे 25 मी. 


०१.५० 


पुरबोडी येथे सी.सी.रोड 
दादाजी मेश्राम ते मनोहर 
मेश्राम 25 मी. 


03,00 


aS 


अड्याळ जानी 


अड्याळ 


अड्याळ येथे सी.सी.रोड - 
रखमा मेश्राम ते निळकंठ 
कुळे 150 मी. 


०४.०० 


Digitally signed by Bhi Raghunath Gavit 
CN=BI 


Bhaurao Mahar: i त hG ae IN. 
Raghunath Gavit weiss: 


Date: 2020.03.19 15:10:37 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


२२ 


शशि 


शिका 


श्ड्रे 


कन्ही येथे सो.सी. 
बंदिस्त - क्रषी मेश्राम ते 
रमेश वैरकार 100 मी. 


०६.०० 


Rv 


शि 


शशि 


८५ 


चोरटी येथे सी.सी.नाली - 
मेन रोड ते कैलास कांबळे 
120 मी 


०४.०० 


Ru 


२५० 


बोथली येथे 
सी.सी.बंदिस्त नाली - 
मुखरू कोल्हे ते दोडकु 

कोल्हे 150 मी 


०६.०० 


बोथली येथे 
सी.सी.बंदिस्त नाली - झिंगर 
कोल्हे ते सिताबाई ढोगे 100 
मी 


०४.०० 


२६ 


श्डर 


बाडी येथे सी.सी.रोड- 


ग्रा.पं.रोड ते हिरामण गेडाम 


03,00 


दिनेश मेश्राम ते मनोहर 
मेश्राम 


03,00 


२७ 


वाल्मिको A नगर 


११० 


वाल्मिको WA नगर येथे 
सी.सी.रोड -रामदास कामडी 
ते किसन कामडी -55 मी. 


03,00 


वाल्मिको क्रषी नगर येथे 
सी.सी.नाली -दिलीप 
तीरमारे ते किसन कामडी 


03,00 


XC 


वाल्मिक नगर 


&R 


वाल्मिको नगर येथे 
सी.सी.रोड -श्री दामोधर 
भोयर ते मंगेश भोयर -50 


03,00 


वाल्मिकी नगर येथे 
सी.सी.रोड - श्री मंगेश 
भोयर ते दादाजी भोयर 18 
मी 


०२.५० 


२९ 


नांदगांव 


वाल्मिकी क्रषी नगर 


२६० 


वाल्मिको क्रषी नगर येथे 
सी.सी.नाली -बंडू मेश्राम ते 
नानाजी मेश्राम 50 मी. 


03,00 


वाल्मिको क्रषी नगर येथे 
सी.सी.रोड-गुलाब चांदेकर 
ते सुधाकर चांदेकर -25 मी. 


०२.०० 


वाल्मिको Bat नगर येथे 
सी.सी.रोड -सुधाकर सहारे 
ते आनंदराव चांदेकर -35 


०२.०० 


॥08॥/ signed by Bhi Rag] hG 
DN: CN = Bhi h it, C = IN, 


Bhaurao 


Raghunath Gavit 


faharashtra, 
hi htra, OU = VJNT 0805 SBC Welf 


D 2020.03.19 15:10:59 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


वाल्मिको क्रषी नगर येथे 
सी.सी.रोड- देबकाबाई 
पोहनकर ते ग्राम.पं.रोड -60 
मी. 


03,00 


२० 


सरडपार 


३.६ 


पाळपुरी येथे सोसी रोड - 
दिलीप शेंदरे ते गणपत 
वाघाडे 300 मी. 


०६.०० 


शश म 


१७५ 


AA म येथे 
सी.सी.रोड व नाली 
बांधकाम करणे 


20,00 


88 


चारगाव (ब) 


चारगांब (ब) 


११९ 


चारगाव (ब) येथे आनंदराव 
चांदेकर यांचे घरजबळील 
सार्व.हातपंपावर सौरउर्जा 
आधारित दुहेरी पाणी पुरवठा 
योजना 


०४.०० 


२२ 


गरगांव सा 


saa सा 


२५९ 


गरगाव (सा) येथे 
सोमेश्वर मडावी यांचे 
घरजवळील 
सार्व.हातपंपावर सौरउर्जा 
आधारित दुहेरी पाणी पुरवठा 
योजना 


०४.०० 


डोंगरगाव (सा) येथे 
सी.सी.रोड व नाली 
बांधकाम करणे 


०६.०० 


२२ 


पळसगांब जाट 


पळसगाव जाट 


२७२३ 


पळसगाव (जाट) येथे सोसी 
रोड - नवीन पाण्याची टाको 
ते पांडुरंग शेंडे 100 मी. 


०७.०० 


पळसगाव (जाट) येथे सोसी 
बंद नाली - नवीन पाण्याची 
टाको ते पांडुरंग शेंडे 100 
मी. 


०७.०० 


Rv 


| 


int 


२८२ 


Ga मोहल्ला येथे ब सोलर 
पंप बसविणे 


20,0 


२५ 


खातगांव 


RCI TSMC) 


२०७ 


खातगाव येथे सी.सी.रोड - 
ढीवर मोहल्ला येथे 


१०,०० 


२६ 


परेगांब तू 


परेगांब तू 


१५६ 


व नाली बांधकाम करणे 


१०,०० 


२३७ 


विशी 


सावरगाटा 


१५६ 


सावरगाटा येथे सी.सो. 


व नालीचे बांधकाम करणे 


20,00 


२८ 


समदा खु. 


टेकरी तू. 


Ro 


टेकरी तू. येथे हातपंप 
बसविणे 


०४.०० 


२९ 


कन्हाळगांव 


कन्हाळगांव 


७८ 


कन्हाळगाव येथे सी.सी.रोड 
बांधकाम 


Bhaurao 


०४.०० 


Digitally signed by Bhaurao Raghunath 
G 

N, S = Maharashtra, O Government of 
R ag hunath Gavit trararasnira ou wnt oscs s 


0 
Date: 2020.03.19 15:11:18 +05'30 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


व श्व 


शि wa 


पोहाळी नलेश्वर येथे भोई 
समाज वार्ड क्र. 4 येथे 
बंदिस्त नालीचे बांधकाम 


०४.०० 


मोहाळी नलेश्‍वर येथे भोई 
समाज वार्ड क्र. 2 येथे 

बंदिस्त नालीचे बांधकाम 

करणे वब हातपंप बसविणे 


०६.०० 


wR 


a AS 


hell म 


१२० 


ATA म येथे 
सी.सी.रोड चे बांधकाम 
करणे व हातपंप बसविणे 


०६.०० 


हीवर म 


सायमारा 


७५ 


AA म सायमारा येथे 
सी.सी.रोड चे बांधकाम 
करणे व हातपंप बसविणे 


०४.०० 


BR 


चिकमारा 


शि म 


७६ 


हीवर म येथे 
हातपंपावर ड्युएल पंप 
बसविणे व वाढीव पाईप 
लाईन बसविणे 


०४.०० 


ड्रे 


RaW 


बोरी येथे बाल्मिको नगर 
येथे सी.सी.रोड व नाली 
बांधकाम करणे व हातपंप 
बसविणे 


१०,०० 


डड 


२१९ 


टीवर म Text येथे 
सी.सी.रोड ब नाली 
बांधकाम करणे , आदर्श 
मछीमार संस्थेच्या जबळ 
समाज मंदिराचे बांधकाम 
करणे 


१०,०० 


wy 


२८० 


stat म प्र येथे 
सी.सी.रोड बांधकाम 


20,00 


BE 


लोन 


पिशी लोन 


\ow 


वेगाव लोन येथे नालीव् 
फरश्या बसविणे व पेव्हिंग 
ब्लॉक लावणे 


०४.०० 


१०९ 


क येथे नालीवर फशी 
बसविणे व सौरपथ दिवे 
लावणे 


०६.०० 


७ 


२६७ 


खेडी येथे सी.सी.रोड व 


नाली बांधकाम करणे 


०४.४० 


वेडी येथेबाल्मिको नगर 
मध्ये समाजमंदिराचे 
बांधकाम करणे. 


००.६० 


CC 


बिहिरगांव 


बिहिरगांव 


२७२ 


वहीरगाव येथे 

आर.ओ.फिल्टर-तुकाराम 
नागपुरे यांचे सार्वजनिक 

विहिरीवर 


Digitally signed by Bh 


ok bo 


S = Maharashi 


Raghunath Gavit weraeo 


fe) r ni 
htra, OU = VINT 0805 SBC 


Date: 2020.03.19 15:11:41 +05'30' 


Raghunath Gavi 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


TET येथे नाली 
उंचीकरण दोन्ही बाजूस - 
तुळशीराम नागपुरे ते माधव 
मोटघरे 300 मी. 


०४.५० 


BS 


करगांव 


करगांव 


१०१ 


करगाव येथे भोई समाज 
येथील वडार वस्तीमध्ये 
सी.सी. रोड ब नालीचे 
बांधकाम करणे 


०६.०० 


सिडोळा 


२७८ 


सिंडोळा येथे सी.सी.बंदिस्त 
नाली- अशोक म्याकालवार 
ते कांताबाई बोदलवार 
65.मी 


०२.६० 


सिंडोळा येथे सी.सी.बंदिस्त 
नाली - सुरेश म्याकालवार 


ते बामन म्याकालवार 85 
मी 


०२.४० 


सिंडोळा येथे सी.सी.रोड - 
भोजराज श्रीगीवार ते 
बाबन्ना कावटवार 100 मी. 


०४.०० 


५१ 


मुंडाळा 


मुंडाळा 


१०५ 


मुंडाळा येथे सी.सी. रस्ता- 
1)यशोदाबाई जराते ते उद्धव 
मेश्राम - 50 मी. 


०२.०० 


मुंडाळा येथे सी.सी. रस्ता- 
2) राजू भोयर ते बालाजी 
भोयर - 100 मी. 


०४.०० 


५२ 


२२५ 


1)मेन रोड ते हरिदास भोयर 
2)चांभारु ठाकूर ते दिवाकर 
ठाकूर 3)मेन रोड ते भाऊजी 
ठाकूर ॒ पाईप लाईन - 
1)दादाजी कोसरे ते 
चंद्रकला ठाकूर 


०६.०० 


[ढोली येथे सी.सी.रोड व 
पाईप लाईन 1)आंनदराव 
भोयर ते आनंदाबाई भोयर 
2)लक्ष्मीबाई बावणे ते 
दशरथ बावणे 3)मेन रोड ते 
भाऊजी ठाकूर सी.सी.रोड 


०४.०० 


&R 


ंदली बूज 


अहिल्याबाई होळकर 
तांडा वस्ती 


५६८ 


अहिल्याबाई होळकर तांडा 
वस्ती येथे SAAS - 
नामदेव जोनमवार ते 

तायाबाई HATA 100मी. 


harashtra, O = Governm ॥ Mal 


०५.१० 


19180 by Bhaurao Raghunath Gi 
Bhaurao Raghunath Gavit, C = 


it 
IN, S = 
haraghtra, 


Digitally 
Bhaurao Mek 
Raghunath Gavit ७७८४ 


TOBCS SEC Wellare Dept. 
20.03.19 15:12:00 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


याबाई होळकर तांडा 
वस्ती येथे SAAS - 
नामदेव राऊत ते बालाजी 
गदेकार 50 मी. 


०२. 


060 


याबाई होळकर तांडा 
वस्ती येथे सी.सी.रोड व 

नाली -पुरुषोत्तम गडेकार ते 
बाघू कंकलवार 50मी. 


०२.५५ 


ay 


२२१ 


कापसी येथे SALAS व 
बंदिस्त नाली बांधकाम 
करणे 


१०,०० 


ष्ण 


कांडेखल 


कोंडेखल 


२७५ 


कोंडेखल येथे सी.सी.रोड व 
बंदिस्त नाली बांधकाम 
करणे 


20,00 


५६ 


नि पेठगांव 


नि पेठगांव 


नानाजी कामाकवार ते शरद 
पोरेड्रीवार येथे सी.सी.रस्ता 
व नाली बांधकाम करणे 
150 मी 


20,00 


५७ 


RVR 


बोरमाळा येथे ढीवर समाज 
वार्ड मध्ये सी.सी.रोडचे 
बांधकाम करणे व 1 हातपंप 
बसविणे 


20,00 


५७ 


व्याहाड खु 


व्याहाड खुर्द 


५७७ 


किसान नगर गाव 
वडार वस्तीमध्ये 
आर.ओ.बॉटर फिल्टर 
बसविणे 


20,00 


&C 


१०६ 


गरगाव येथे ढीव 
मोहल्ला वार्ड मध्ये बंदिस्त 
नालीचे बांधकाम ब सोलर 
लाईट बसविणे 


०२. 


060 


५९ 


५९ 


खली येथे शिवराम मेश्राम 
यांचे घरापासून ते चांगुजी 
मेश्राम यांचे घरापर्यंत 


सी.सी.नाली बांधकाम 50 
मी 


०२. 


060 


वली येथेगयाबाई 
सोनकर यांचे घरापासून ते 
शिवराम मेश्राम यांचे 
घरापर्यंत सी.सी.नाली 
बांधकाम 50 मी. 


०२. 


0060 


सामदा बूज 


सामदा बूज 


२४० 


सामदा बूज येथे सी.सी.रोड 
ब एका बाजूने नाली- श्रीरंग 
पोहनकर ते अनिल भोयर 
100 मी. 


03,40 


सामदा बूज येथे सी.सी. 
व एका बाजूने नाली- विनोद 


d by 81807 
jaurao 8! 


०४. 


‘ao Rag 
hunath Gavit, 
men 


060 


111181 (38१७ 
C= 


झेक्षे्रेक्रोळ्वकु पिपरे 150 मो. 


Raghunath Gavit 2%. 


पी 


n 
SBCS SBC Welfare 


a 
Date: 2020.03.19 15:12:32 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


सामदा बूज येथे सी.सी. 
- प्रभाकर मेश्राम ते 
नाहारापर्यंत 80 मी. 


०२.५० 


६१ 


५०२ 


पाथरी येथे यशवंत ठाकरे 
यांचे घराजवळ दुहेरी हातपंप 
बसविणे . 


०७.०० 


६२ 


उसरपारचक 


उसरपारचक 


४६९ 


उसरपार चक येथे 
सी.सी.रोड योगाजी मेश्राम 
ते किशोर मेश्राम 110 मी. 


०७.०० 


६२ 


अंतरगांब 


भगीरथ तांडा 


ako 


भगीरथ तांडा येथे 
सी.सी.रोड व नाली 
बांधकाम करणे . 


०६.०० 


aw 


अंतरगांव टो 


वाल्मिको तांडा 


२५२ 


अंतरगाव टोला येथे 
सी.सी.नाली हरिदास बावणे 
ते तर्कडू मानकर 125 मी. 


०७.०० 


दप 


चारगाव 


- 


२५२ 


भारपायली येथे उम 
आदर्लावार यांचे घरापासून 
ते अंबादास आदर्लावार 
यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड 
35 मी. 


०२.०० 


भारपायली येथे सी.सी. 
महादेव दंडीकवार ते बंडू 
दंडीकवार 40 मी. 


०२.५० 


भारपायली येथे सी.सी.रोड 
बापुजी चिलकनवार ते 
श्रीकांत बहिरवार 42 मी 


०२.५० 


भारपायली येथे सी.सी. 
बापुजी चिलकनवार ते 
श्रीकांत TELA 53 मी 


03,00 


६६ 


चारगाव 


चारगाव 


aN 


चारगाव येथे GAAS 
आकाशकांत Sa ते 
अमर FTA 50 मी. 


03,00 


चारगाव येथे सी.सी.रोड 
आकाशकांत बुर्रीवार ते 
परशुराम BAR 53 मी. 


03,00 


६७ 


धाबा 


१५२ 


धाबा येथे सी.सी.रोड - 
रामराब हरी राठोड ते गणेश 
जाधव 80 मी. 


03,00 


धाबा येथे सी.सी.रोड - 
बालाजी जाधव ते श्रीरंग 
राठोड 80 मी. 


Bhaurao 


03,00 


Digitally signed by Bhaurao Raghu 
N = Bhaurao Raghunath Gay 


government 
Maharashtra, OU = VJNT OBCS SBC 


Raghunath Gavit weise oe 


Date: 2020.03.19 15:12:53 +05'30 


hath Gavit 
it, C = IN, 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


नायवाडा 


११२ 


नायवाडा येथे सी.सी.रोड - 
रंगनाथ जाधव ते सेवालाल 
महाराज मंदिर पर्यंत 60 मी. 


०२.५० 


नायवाडा येथे सी.सी.रोड - 
बालाजी पवार ते रामराव 
राठोड पर्यंत 50 मी. 


०२.५० 


६८ 


दमपूर म 


लभानगुडा 


२८ 


लभानगुडा येथे सी.सी. 
- पांडुरंग जाधव ते दशरथ 
रामजी जाधव 85 मी. 


03,00 


लभानगुडा येथे सी.सी. 
- नागनाथ बापूराव मुळे ते 
प्रभू किसन चव्हाण 85 मी. 


03,00 


लभानगुडा येथे सी.सी.रोड - 
फत्तू जेमला पवार ते शंकर 
राठोड 80 मी. 


03,00 


६९ 


पाटण 


जनकापूर 


२८५ 


जनकापूर येथे सभामंच 
बांधकाम करणे - 1 


03,00 


जनकापूर येथे नानीच्य 
विहीजवळ विद्युत पंप 
बसविणे व RO बसविणे 


०७.०० 


माल्गुडा 


२४० 


मालगुडा येथे समाजमंदिर 
बांधकाम - 1 


20,00 


_ 


१०८ 


1. अर्जुन गव्हारे ते प्रकाश 
चव्हाण 20 मी. 2. प्रेमदास 
पवार ते पाण्याची टाकी 
पर्यंत 40 मी. 


03,00 


झांझनेरी येथे सभामंच 


बांधकाम करणे - 1 


03,00 


२२५ 


येसापूर येथे सभामंडप 


बांधकाम 


०४.०० 


येसापूर येथे सी.सी.रोड - 
बिठ्ठल पवार ते किसन 
जाधव 55 मी. 


०२.५० 


भिमराव राठोड ते बालाजी 
चव्हाण 55 मी. 


०२.५० 


७२ 


डपिपरौ धाबा 


धाबा 


२५९ 


धाबा येथे सी.सी. बंदिस्त - 
श्री रामकृश वाघाडे ते वाटू 
बाघाडे यांचे घुल्या जागे 
पर्यंत सी.सी.रोड व दोन्ही 
बाजूस नाली 80 मी. 


१०,०० 


Digitally signed by Bhaurao Ragttunath 


a = | a =| 9 | r= | © h a | ] [ a 0 Gavi 


र = avit, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Rag h un at h G avi t Maharashtra, OU = VJNT OBCS SBC 


Welfare Dept. 


Date: 2020.03.19 15:13:12 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


७३ भंगाराम तळोदी | भंगाराम तळोदी १२०० भंगाराम तळोधी येथे ०२.०० 
सी.सी.रोड - गंगाधर 
पाटेबार ते पोचू कंकलवार 
50 मी. 

भंगाराम तळोधी ०२.०० 
येथेसी.सी.रोड - विठोबा रोड 
ते विनोद पेद्दीबार 50 मी. 
भंगाराम तळोधी येथेबंदिस्त | ०२.०० 
नाली - लहान पोचू येगेवार 
ते मोठा पोचू येगेवार बंदिस्त 
नाली एक बाजू 50 मी. 

भंगाराम cake ०२.०० 

येथेसी.सी.नाली दोन्ही बाजू 
-सुधाकर बोगेवार ते राम 
कोमरा बालुगवार 60 मी. 


७्ड कि शि १३३६ करंजी येथे सी.सी.रोड - ०४.०० 
किशोर ताडशेट्टीवार ते 
शामराव मुहुरले 70 मी. 

करंजो येथे सी.सी.नाली - ०३.०० 

राजेश्वर तेलकापलीवार ते 
पाण्याची टाको 60.मी. 


७५ नांदगांव _ aie ९९ येन बोथला येथे सी.सी. ०४.०० 
- ]) श्री शंकर गदेकार ते 
उद्धव गडेकार 35 मी. 2) 

श्री धानू गुडीचे घरा पासून ते 

दशरथ ते राऊत यांचे 
घरापर्यंत 30 मी. 


७६ । कोरपना १ 7 २२६ Tat येथे AAAS - रुपेश | ०१.०० 
आडे ते प्रकाश लांजेकर 18 
मी. 
बबी येथे सी.सी.रोड - 02.00 
मनोज राठोड ते मनोहा 
चव्हाण 20 मी. 
बबी येथे सी.सी.रोड - पुरेश | ०१.५० 
राठोड ते सतीश गायकवाड 
31 मी. 


७७ | शि २०७ पिपर्डा येथे कृषी बिचारपीठ | ०८.०० 
करिता इमारत बांधकाम - 
कोंडवाडा जबळ 


पिपर्डा येथे सी.सो.नाली - ०२.०० 
नामदेव चव्हान ते इदल 
राठोड 40- मी. 


७८ 111 शिंगी १७३ वनसडी येथे सी.सी. नाली - | ०४.०० 
पोचीराम ढोके ते बेबी 
वाघाडे 113 मी. 


Digitally signed by Bhaurao Ragnunatn Gavit 
B h a Uu fa 0 DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, S = 
htra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = VJNT OBCS SBC Welfare Dept. 


R ag h u n at h G av | t Date: 2020.03.19 15:13:31 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


यादव बावणे ते पोचीराम 
ढोके ब बबन कोल्हेकार 70 
मी 


०२.०० 


७९ 


१६२ 


पोनुली येथे सी.सी नाली - 
बंडू काकडे ते माधव 
सखाराम काकडे 70-- मी. 


03,00 


२१२ 


मेन रोड ते उद्धव 
आगिरकार 40 मी 


०२.०० 


धोंडू आगरिकार ते मेन रोड 
30 मी 


०२.०० 


८१ 


मासळ वि. 


मसाळ वि 


मासळ(वि) येथे सी.सी. 
- HAS घोरपड ते बापूराव 
कडूकर 150 मी. 


०४.०० 


मासळ(वि) येथे सी.सी.रोड 
- रामू घोरपडे ते नंदू सलामे 
100 मी. 


०२.०० 


CR 


मुरसा 


मुरसा 


R190 


मुरसा येथे सी.सी.रोड - 
बबन पचारे ते महादेव गाडगे 
250 मी. 


०७.०० 


मुरसा येथे सौ.सी.नाली - 
गानफाडे ते खोकले 90 मी. 


०२.०० 


८२ 


आष्टा 


आष्टा 


२२० 


आष्टा येथे सी.सी.रोड - 
संजय कालेकर ते सरस्वती 
धबणे 100 मी. 


03,00 


CY 


१२९ 


पारोधी येथे सी.सी.रोड - 
प्रमोद शेंडे ते जीवन 
पोईनकर 23 मी. 


०२.०० 


पारोधी येथे सी.सी.रोड - 
नारयण कामडे ते बंडू 
गोहणे 25 मी. 


०२.०० 


८५ 


बरोरा 


जामखुला 


मुरदगांव 


मुरदगाव येथे सो.सी. रोड - 
गोसाई खानेकार ते मधुकर 
खानेकर 50 -मी. 


०१.५० 


मुरदगाव येथे सी.सी. रोड - 
बसंता खानेकर ते विजय 
खानेकर 100 -मी. 


०२.५० 


८६ 


पिंपळगांव म 


८६ 


पिंपळगाव मारोती येथे 
बंदिस्त सीसी नाली - विजय 
धवणे ते पुरुषोत्तम बारतीने 
150 मी. 


०४.०० 


८७ 


टेमुर्डा 


२१० 


Tet येथे बंदिस्त सीसी 
नाली - किसन झिले ते 
संजय झिले 200 मी. 


०६.०० 


--मिंभ8॥9//-51988-99/-8॥8४40-38मकॉम-98णशॉ 
8 h aurao DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = VJNT 0805 SBC Welfare 
De 


Raghunath Gavit 2: 


Date: 2020.03.19 15:13:49 +05'30" 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


CC 


| 


a 


TSI येथे बंदिस्त सीसी 
नाली - नामदेव करडे ते 
दिलीप झिले 100 मी. 


०४.०० 


८९ 


बोरगांव देश 


बांद्रा 


११२ 


बांद्रा येथे बंदिस्त सौसी रोड 
- कैलाश वैद्य ते मेन रोड 30 
मी 


०१,०० 


बांद्रा येथे सिमेट बेच 20 व 
सौरदिवे 10 खरेदी करणे 


03,00 


९० 


बोरगांव देश 


बोरगांव देश 


९७ 


बोरगांव देश येथे सीसी रोड 
ब नाली - डोमा कर्णु नवघरे 
ते भाऊराव माधव कपाळे 
70 मी. 


०४.०० 


९१ 


११८ 


कणी येथे सीसी रोड - 
शामराव गावंडे ते गांधी 
चौक 100 मी. 


०४.०० 


चिकणी येथे. सौरपथ दिवे 


०१,०० 


कणी येथे स 
आधारित पंप हातपंपावर 
बसविणे 


०१,०० 


९२ 


जामणी 


जामणी 


७३ 


जामणी येथे एल.ई. डी. 
पथदिवे बसविणे 50 नग 


०२.०० 


88 


येवती 


येवती पारधीटोला 


श्र्प 


येवती (पारधीटोला) येथे 
सी.सी.रोड - श्री. झिबल 


पवार ते सुधाकर पवार 75 
मी 


०२.५० 


8x 


निमसडा 


१२२ 


निमसडा येथे सी.सी. रोड - 
अंबादास झिले ते प्रकाश 
उराडे 150 मी. 


०२.५० 


९५ 


दहेगांव 


२५२ 


मल्लार येथे समाज भवन 
बांधकाम 


०६.०० 


९६ 


शि 


१७१ 


बेलगाव येथे एल.ई.डी. 
पथदिवे बसविणे 50 नग 


०२.०० 


बेलगाव येथे सी.सी.नाली - 
मधुकर वैद्य ते सोनबा तुराळे 
50-मी. 


०२.०० 


९७ 


पोहा 


पोहा 


९८ 


पोहा येथे बंदिस्त नाली - 
तपासेच्या घरापासून ते 
नाल्या पर्यंत 300 मी. 


०४.०० 


Rc 


सुमठाना 


लोणारा 


७१ 


लोणारा येथे सिमेंट ais 
रोड - रामकृष्ण चौधरी ते 
कैलाश तुराळे 100 मी. 


Bhaurao 
Raghunath Gavit 


OU = VJNT OBCS SB 
Date: 2020.03.19 15:14:0 


०४.०० 


DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, 0 


it Of Mahi 
0 Welfare Dept. 
7 +05'30' 


it 
=IN,S= 
rashtra, 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२०/प्र.क्र.३७/विजाभज-१ 


९९ 


| 


शि १०६ येन्सा येथे सिमेंट chia ०४.०० 

रोड व नाली बांधकाम 100 

मी.-कारु पवार ते अप्रोच 
रोड 


१०० 


मजरा रे. 


श्व ळ १०४ मजरा रै. येथे अंगणव ०५.०० 
पारधी टोला ते विठ्ठल 
शेरकुरे सी.सी.नाली 
बांधकाम 150 मी. 


राजुरा 


Urata 


पाचगांव gu पाचगाव येथे सी. सी. रोड- 02,00 
लक्ष्मन नुल्लावार ते 
नारायण मादसेलवार 22 मी 
पूर्ती येथे सी. सी. बंदिस्त | ०२.०० 
नाली- पांडुरंग इंदुरवार ते 
नारायण मादसेलवार 62 
मी 


१०२ 


= ae) aL aia. भिवा ame 
जयवंत He 100 मी 


१०२ 


_ १८३ पातरी येथे सी. सी. रोड- ०४.०० 
मारोती कार्लेकर ते खेडेकर 
175मी 
पातरी येथे सी. सो.नाली- ०४.०० 
मारोती कार्लकर ते खेडेकर 
175मी 


Row 


सुब्बई 


तुम्मागुडा २९२ तुम्मागुडा येथे सो. सी. रोड- | ०४.०० 
दिपला घुगलोन ते सोमला 
माळोन 160 मी 
तुम्मागुडा येथे सौ. सो. रोड- | ०५.०० 
इसना घुगलोन ते वसंता 
घुगलोन 250 मी 


बापूनगर २४५ | बापूनगर येथे सी. सौ.नाली- | ०५.०० 
समाज मंदीर ते जिलमल 
जाधव 300 मी. 


१०५ 


डोंगरगांव 


डोंगरगाव मु २५६ | डोंगरगाव (मुंडीगेट) येथे सी. | ०२.०० 
सी.रोड- जिल्लापरिषद ते 
प्रेमीष्ट राठोड 55 मी 
डोंगरगाव (मुंडीगेट) येथे सी. | ०२.०० 
सी.रोड- राजूबाई अजमेरा ते 
शम्बू बनोत 60 मी 


१०६ 


चंद्रपूर 


जुनोना 


जुनोना २२७ जुनोना येथे अशोक ०५.०० 
कामतवार ते रावी मराठे 
बंदिस्त नाली 200 मी. 
जुनोना येथे प्रकाश ०५.०० 
कालेकर ते दिवाकर पचारे 
बंदिस्त नाली-400 मी. 


एकूण -७५५.३५ 


~ Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavi 

B h a U rao DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = VJNT OBCS SBC Welfare 


Raghunath Gavit 2: 


ept. 
Date: 2020.03.19 15:14:27 +05'30' 


